केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत पायाभूत 
अभियान या कार्यक्रमाकरीता सन २०२१-२२ ते सन 
२०२५-२६ या ५ वर्षाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१६/२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) केंद्र शासनाचे अर्धशासकीय पत्र क्र.७/४८/२०२० NHM-I, दिनांक ०१.११.२०२१ . 

2) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
SHSM/SPM/PMABHI PIP २०२१-२२/१०८१०२-१०५/२०२१, दिनांक २७.१२.२०२१. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.2.१५०१५/१०१/२०२१-॥॥-॥/-|, दिनांक १५.०३.२०२२. 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राआसोम/राकाव्यक/ २॥॥-५७॥५/प्र.मा./ 
१०६१९५/२०२२, दिनांक ०१.०८.२०२२. 

4) केंद्र शासनामध्ये व राज्य शासन Memorandum of understanding -(MOU) 

६) PM-ABHIM योजनेसंबंधी केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सुचना. 


प्रस्तावना :- 


कोविड १९ साथीच्या आजाराच्या अनुषंगाने प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय आरोग्य 
स्तरावरील गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सुसज्ज असणे आवश्‍यक 
आहे. प्रयोगशाळेची क्षमता, अतिदक्षता विभाग, आयसोलेशन बेड, ऑक्सिजन पुरवठा आणि 
व्हेंटिलेटर यासारख्या अत्यावश्‍यक सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अपुरी असल्याचे कोविड १९ 
साथीच्या आजाराने अधोरेखित केले आहे. या बाबींचा विचार करुन केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री 
आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान ही योजना सप्टेंबर, २०२१ मध्ये मंजूर केली असून तीची 
अंमलबजावणी ऑक्टोबर, २०२१ पासून सुरु केली आहे. सदर योजनेचा कालावधी हा ५ वर्षाचा 
असून तो सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या कालावधीत राबविली जाणार आहे. सदर केंद्र 
पुरस्कृत योजना ६० टक्के केंद्र हिस्सा व ४० टक्के राज्य हिस्सा अशा अनुदानातून राबविण्यात येणार 
आहे. सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण रु.११९५.१५ कोटी इतक्या कृती 
आराखडयास केंद्र शासनाने मंजुरी दिळेळी आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत 
आरोग्य पायाभूत अभियान या योजनेच्या सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या कालावधीतील कृती 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१६/२२/आरोग्य-७ 


झासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान ही योजना सप्टेंबर, 


२०२१ मध्ये मंजूर केली असून तीची अंमळबजावणी ऑक्टोंबर, २०२१ पासून सुरु केली आहे. सदर 


योजनेचा कालावधी हा ५ वर्षाचा असून सदर योजना सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या कालावधीत 
राबविली जाणार आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजना ६० टक्के केंद्र हिस्सा व ४० टक्के राज्य हिस्सा 
अज्ञा अनुदानातून राबविण्यात येणार आहे. सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण 
रु.११९५.१५ कोटी इतक्या कृती आराखडयास केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने 
प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान या योजनेच्या सन २०२१-२२ ते सन २०२५- 
२६ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाने खालीलप्रमाणे मंजूर केलेल्या कृती आराखडयास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.कोटीत) 
अ.क्र घटक एकूण युनिट | प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत 
संख्या अभियान अंतर्गत मंजूर निधी 
केंद्र हिस्सा । राज्य हिस्सा एकूण 
हिं जिल्हा एकात्मिक ३६ ४४.०७ २९.३८ ७३.४५ 
सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा 
२ क्रिटीकल केअर ब्लॉक ३६ ६७३.०२ ४४८.६८ ११२१.६९ 
अ) १०० खाटांचे ७ २१५.६८ १४३.७९ ३५९.४७ 
क्रिटीकल केअर- 
जिल्हा रुग्णालय 
ब) ५० खाटांचे क्रिटीकल शिंगी २००.८३ १३३.८९ ३३४.७२ 
केअर- जिल्हा रुग्णालय 
क) ५० खाटांचे १८ २५६.५० 9199.00 ४२७.५० 
क्रिटीकल केअर- 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय 
एकूण ७१७.०९ ४७८.०६ ११९५.१५ 
२. प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे 
आहेत :- 


he 


सार्वत्रिक सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा देण्यासाठी तळागाळातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना 


अधिक सक्षम करणे 


. रोग निरीक्षण प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान द्वारे सक्षम विस्तृत करणे आणि तयार करणे. 
. कोविड १९ आणि इतर संसर्गजन्य रोगांवरील संशोधन कार्यास सहाय्य करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१६/२२/आरोग्य-७ 


३. सदर योजनेसाठी केंद्र शासनाचा ६० टक्के व त्यास समरुप राज्य शासनाचा Yo टक्के हिस्सा 
राहील. 
४. सदर योजनेचा कालावधी सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ असा राहील. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र.२०२२०९१४११५२३४५९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f11 


ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 
6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAFSD 


LAXMANRAO Fitri Sm 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग(अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (व्यय-१४/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-७ . 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


